राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत आयुक्‍त 
कार्यालय, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
यांचे आस्थापनेवरील मंजूर २९ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०२२/प्र.क्र. १५४ /राकावि-२ 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 510 वा मजला, बि विंग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/ प्र.क्र.१२ (भाग-२) / २००४/वित्तीय सुधारणा- 
१, दि.४ ऑक्टोंबर, २००४. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक राकायो-१५०२ / प्र.क्र.२ / २००२/ 
राकावि-२, दिनांक ०१.१०.२००७. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.राकायो- २०२१/प्र.क्र.३२/राकावि-२, 
दि. २२ मार्च , २०२२. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र. आयुक्त/ 
राकावियो/अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणे/का.क्र.३/२०७१८/२०२२, दि.०१ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाकिंत अ. क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील आदेशान्वये राज्य कामगार विमा योजने 
अंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाना मंजूरी देण्यात आलेली असून त्यानुसार आयुक्‍त कार्यालय, 
राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई येथील आस्थापनेवर २९ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. सदरील अस्थायी पदे संदर्भाकिंत अ.क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरील सर्व २९ अस्थायी 
पदे दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


— 


2 


— 


3 


— 


8 
षु 


SS «> 


शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५४/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई येथील 
आस्थापनेवरील पुढील विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण २९ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ 
ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. ज्या शासकौय | पदांचे नाव मंजूर a ज्या शासन 
आदेशान्वये पदे निर्माण करण्यात आदेशान्वये पदे 
करण्यात आले त्या आलेल्या मागील वेळी सुरू 
शासन आदेशाचा पदांची ठेवण्यात आली त्या 
क्रमांक व दिनांक संख्या ara निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 
१. शासन निर्णय सा. आ. | आयुक्‍त ०१ ३७४००-६७००० । शासन निर्णय, 
वि. मंत्रालय ,मुंबई क्र. सार्वजनिक आरोग्य 
रा का यो-१५०२ /प्र. विभाग मंत्रालय, 
क्र. २/२००२/ राकावि- मुंबई क्र. राकायो - 
२, दि.१/१०/२००७ २०२२ / प्र.क्र.३२/ 
राकावि-२, दि. २२ 
मार्च, २०२२ 
२ वरीलप्रमाणे संचालक (प्रशासन) ०१ १५६००-३९१०० । वरीलप्रमाणे 
३. वरीलप्रमाणे उपसंचालक (प्रशासन) | ०१ १५६००-३९१०० । वरीलप्रमाणे 
४. | वरीलप्रमाणे | उपसंचालक (वैद्यकीय) । ०१ १५६००-३९१०० | वरीलप्रमाणे. | 
ष्‌. वरीलप्रमाणे प्रशासन अधिकारी 03 9300-38200 वरीलप्रमाणे 
६.  |वरीलप्रमाणे | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | ०१ ९३००-३४८०० | वरीलप्रमाणे | 
७ वरीलप्रमाणे अधीक्षक ०१ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
वरीलप्रमाणे सहायक लेखा | ०१ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
अधिकारी 
९. वरीलप्रमाणे वरिष्ठ सहाय्यक ०२ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
१०. | वरीलप्रमाणे | वरिष्ठ लिपिक 03 4200-20200 | वरीलप्रमाणे | 
११. | वरीलप्रमाणे कनिष्ठ लिपिक ०७७ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
१२. | वरीलप्रमाणे | टंकलेखक | ०१ ५२००-२०२०० | वरीलप्रमाणे | 
१३. | वरीलप्रमाणे सफाईंगार ०१ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
१४. | वरीलप्रमाणे =| चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ०४ ४४४०-७४४० | वरीलप्रमाणे | 
१५. । वरीलप्रमाणे पहारेकरी ०१ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे | २९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५४/राकावि-२ 


मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्यासाठी आयुक्‍त, राकावियो कार्यालयाने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. 

या पदावरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा तसेच सन २०२२-२०२३ 
या आर्थिक वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 

१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील राज्य कामगार विमा योजना 

(०१)(०१)- आयुक्त, रा.का.वि.योजना, मुंबई (२२१० १३६७) 


सदर खर्च राज्य शासन व राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्यात १: ७ या प्रमाणात 
विभागण्यात यावा. तसेच सदरहू खर्चाची प्रतिपुर्ती वेळीच राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून मिळवून 
घेण्याची आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१००२५८५११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

MAHESH ee ता, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e81 3ce2c51ae3 


M A D H U K A R ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81F6 
4A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAEACA 
| A D _cn=MAHESH MADHUKAR LAD 
Date: 2022.09.16 18:05:43 +05'30' 


महेश म. लाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२. संचालक ( प्रशासन/वैद्यकीय ), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
४. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०२२/प्र.क्र.१५४/राकावि-२ 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी ser परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वैद्यकीय आयुकत, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, कोटला रोड, नवी 
दिल्ली. 

८. प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म.जोडी मार्ग, 
लोअर परेल, मुंबई-१३. 

९. वित्त विभाग व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१८, वित्तीय सुधारणा-१ मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प/सेवा-१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


